RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


HET 


WA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ८ , अंक १५ ] 


सोमवार , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 

, 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ मार्च , २०२२ . 


अधिसूचना 


. 


> 


क्र.डीआयपी -२०२२ / प्र.क्र .२८ / ३०. – भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता दीनानाथ मंगेशकर यांचे रविवार दि . ६ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रध्दांजली अर्पण केली . 

भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता दीनानाथ मंगेशकर यांचे रविवार दि . ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुंबई येथे निधन झाले . संपूर्ण जगाला 
आपल्या मधुर स्वरांनी मंत्रमुग्ध करणाऱ्या लता मंगेशकर यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे . 

गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर या प्रख्यात गायक , नाट्य कलावंत , मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या ज्येष्ठ कन्या . त्यांचा जन्म 
२८ सप्टेंबर , १ ९ २ ९ रोजी मध्यप्रदेश मधील इंदूर येथे झाला . वडील मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांनाच लता मंगेशकर गुरूस्थानी 
मानत . त्यांच्याकडूनच त्यांनी संगीताचे धडे घेतले . त्यांना उषा , आशा , मीना आणि हृदयनाथ ही चार भावंडे . मास्टर दीनानाथ यांच्या 
निधनानंतर मोठी बहीण म्हणून लता मंगेशकर यांनी जबाबदारी उचलली , आणि पुढे आपल्या सुरेल आवाजाने रसिकांच्या मनावर 
अधिराज्य गाजवून त्या लतादीदी म्हणून परिचित झाल्या . 

चित्रपटसृष्टीत बोलपटांचा काळ सुरु झाला होता , अन् त्याला लता मंगेशकर यांच्या जादूई आवाजाचा परिस स्पर्श झाला . संगीत 
क्षेत्रातही तंत्रज्ञानाने क्रांती आणली परंतु लतादीदीचा समधुर स्वर नव्या माध्यमातूनही अधिराज्य गाजवत राहिला . स्वरमंडलातील या 
सप्तसुरांवर लतादीदींनी केवळ हुकमतच गाजवली नाही . तर त्यांना आपल्या नजाकतीने , लाघवी आणि नम्र स्वभावाने अंकित केले . 
त्यामुळे संगीतकारांच्या , अभिनेत्रींच्या पिढ्या बदलल्या पण लता मंगेशकर हे नाव ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे अढळ राहीले . लतादीदींनी ३६ हून 
अधिक भारतीय भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत . त्यांनी काही चित्रपटांत अभिनयाचीही छाप उमटविली . ' आनंदघन ' या नावाने काही 
चित्रपटांना संगीतही दिले , त्यांनी चित्रपट निर्मितीही केली . गाणं कुठलंही असो , त्यामध्ये लतादीदींनी लय , ताल , श्वास , शब्दोच्चार 
आणि भाव अशा अंगानी परिपूर्ण गायकीचा मानदंड प्रस्थापित केला . मीरा , कबीर , सूरदास , गालिब यांच्या काव्यापासून ते ज्ञानेश्वरांचा 
अमृतानुभव , तुकारामांच्या गाथेपर्यंत आणि बालकवींपासून , सुरेश भटांपर्यंतचे अभिजात काव्य लतादीदींनी घराघरात पोहचवले आहे . 


. 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मार्च २८ , २०२२ / चैत्र ७ , शके १ ९ ४४ 


- 


• 


Easy 


लतादीदींवर पुरस्कारांचा वर्षाव झाला आहे . सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ' भारतरत्न ' आणि ' दादासाहेब फाळके ' पुरस्कार 
मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत . त्यापूर्वी पद्मविभूषण , पद्मभूषण असे राष्ट्रीय सन्मानही त्यांना मिळाले आहेत . महाराष्ट्र 
शासनाने त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने सन्मानित केले आहे . त्यांना उत्कृष्ट पार्श्वगायिका म्हणून अनेक पुरस्कार मिळाले . अनेक 
देशांनी त्यांना सन्मानदर्शक नागरिकत्व आणि किताब दिले आहेत . महाराष्ट्र शासन १ ९९ २ पासून लता मंगेशकर यांच्या नावाने 
पुरस्कार देत आले आहे . विविध विद्यापीठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी बहाल केली आहे . 

लतादीदी यांनी सांगितिक कारकिर्दीतून सामाजिक कार्याचा डोंगर उभा केला . अनेक कठीण , बिकट परिस्थितीत त्या समाजाच्या 
मदतीसाठी धावून गेल्या . महाराष्ट्रातील दुष्काळात निधी उभारण्यापासून ते गोवा मुक्तिसंग्राम , चीनच्या आक्रमणाच्यावेळी राष्ट्रीय 
संरक्षण निधीसाठी , राजस्थानातील दुष्काळ निधीची उभारणी , कारगिल युद्धातील जवानांसाठी निधी यांसह , अनेक शैक्षणिक , 
सामाजिक संस्था , संघटनांच्या मदतीसाठी त्यांनी गाण्यांचे जाहीर कार्यक्रम केले . मंगेशकर परिवाराच्या विश्वस्तनिधीच्या माध्यमातूनही 
त्यांनी अनेकांना शैक्षणिक , वैद्यकीय उपचारांसाठी मदत देणे सुरु केले . मास्टर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाची सुरुवात लतादीदींच्या 
सामाजिक कार्याच्या वाटचालीतील महत्वाचा टप्पा आहे . लतादीदी चतुरस्त्र होत्या . संगीत - गाणे याच्याशिवाय त्यांनी छायाचित्रण 
आणि क्रिकेट या आवडत्या छंदावरही मनापासून प्रेम केले . १ ९ ८३ च्या विश्वविजेत्या क्रिकेट संघातील खेळाडुंच्या सन्मानासाठी 
लतादीदींनी आपल्या गाण्याच्या कार्यक्रमातून निधी उभा केला . त्यांनी राष्ट्रभक्तीची बांधिलकी आयुष्यभर जपली . 

जगाचा क्वचितच एखादा कोपरा असेल , जिथे लतादीदींचा स्वर पोचला नसेल . भाषा , सीमा - प्रांत , वंश - धर्म असे अनेक बंध 
तोडून त्यांच्या स्वरांचाच एक प्रदेश , भवताल निर्माण झाला आहे . अशा भारतकन्येचे रविवार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुंबई 
येथे दुःखद निधन झाले . त्यांच्या जाण्यानं एका स्वर युगाचा अंत झाला , एक महान पर्व संपले . 

भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करत असून राज्य मंत्रिमंडळाने व्यक्त केलेल्या 
भावना भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या कुटुंबियांना कळविण्यात याव्यात . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 


शासनाचे मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


